RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ४० ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ [ पृष्ठे ३४ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५५ ९ ७/ २०१९.- श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, महाड , यांची दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर. डोईफोडे हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . आर . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा 
( मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र), कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई, यांचे कार्यालय, 

गृहनिर्माण भवन, पोटमाळा, रूम नं . १७६, वांद्रे ( पुर्व), मुंबई ४०० ०५१ 
वाचावे ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ मधील 

तरतूद . 
( २) या कार्यालयाकडील कलम १५ अन्वये दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे आदेश . 
( ३ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई विभाग , मुंबई यांचेकडील कलम १५४ अन्वये दाखल पुनरीक्षण अर्ज 

क्र . २२ / २०१ ९ बाबत दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे आदेश . 
( ४ ) या कार्यालयाकडील दिनांक १४ मार्च २०१९ रोजीची सुनावणी नोटीस. 
( ५ ) श्री . अनिल संकपाळ व इतर यांचे दिनांक ६ मे २०१९ रोजीचे लेखी म्हणणे. 

( ६ ) संस्थेचे दिनांक ३ जुन २०१९ रोजीचे लेखी म्हणणे. 
क्रमांक उपनि / ससं / मुंशपुउकोमं / बी -१ / १०३० / २०१ ९.- ज्याअर्थी, मानखुर्द कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., इमारत क्र . १ ए/ 
बी , पी.एम.जी.पी.कॉलनी समोर , मानखुर्द, मुंबई ४०० ०४३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम / टीएनए / एमएचएडीबी /एचएसजी /(टीओ)/(टीसी) / 
१३२८३/ सन २०१४-१५ असा आहे. सदरच्या नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ तसेच संस्थेच्या मंजूर उप विधीमधील तरतुदी व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार चालविणे संस्थेच्या 
व्यवस्थापक समितीवर बंधनकारक आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, वरील संस्था मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे अधिपत्त्याखाली असून मुंबई पुर्व उपनगरातील असल्याने त्या संस्थेचे 
निबंधक , उप निबंधक , सहकारी संस्था , (मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र) , कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / 
म्हाडा , मुंबई हे आहेत ; आणि , 

ज्याअर्थी, संस्थेने दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मानखुर्द कोयना को.ऑप.हौसिंग सो.लि., इमारत क्र .१ 
ए / बी , पी.एम.जी.पी. कॉलनी समोर , मानखुर्द, मुंबई ४०० ०४३ या संस्थेचे नाव बदलाबाबत चर्चा करून कलम १५ अन्वये या कार्यालयास 
प्रस्ताव सादर केलेला आहे . सदर प्रस्तावामध्ये संस्थेच्या बाजूला /विभागात सारख्याच नावाची ( कोयना स.गृ.सं.मं ) दुसरी संस्था असल्याने 
अर्जदार यांच्या मानखुर्द कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची पत्रे, बील , सभासदांचे वैयक्तिक पत्रव्यवहार इ. नामसाधर्म्य असलेल्या दुसऱ्या 
संस्थेच्या कार्यालयात दिली जात आहेत व सभासदांना त्याचा नाहक त्रास होत आहे. तसेच संस्थेच्या पत्र व्यवहारावर परिणाम होत असून 
व्यवस्थापक समितीच्या कामकाजात गोंधळ निर्माण होत आहे. या कारणास्तव संस्थेच्या नाव बदलास मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर 
करण्यात आलेला होता. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाने सदन प्रस्तावास मान्यता देऊन वाचावे क्र . २ अन्वये आदेश पारीत केलेले होते. सदर 
आदेशाविरुध्द संस्थेचे सभासद श्री. अनित संकपाळ व इतर यांनी मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई विभाग मुंबई याचेकडे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५४ अन्वये पुनरीक्षण अर्ज दाखल केलेला होता, सदर पुनरीक्षण अर्ज क्र . २२ / 
२०१ ९ बाबत वाचावे क्र . ३ अन्वये आदेश पारीत करण्यात आलेले असून त्यामध्ये या कार्यालयाचे वाचावे क्र . २ चे आदेश रद्द करून 
प्रकरण फेरसुनावणीसाठी या कार्यालयाकडे परत पाठविण्यात आलेले आहे . आणि 

ज्याअर्थी, वाचावे क्रमांक ३ अन्वये प्राप्त आदेशानुसार या कार्यालयाने प्रस्तुत प्रकरणाची फेरसुनावणी दिनांक ३ एप्रिल २०१९, ६ मे 
२०१९, ३ जून २०१ ९ व दिनांक २४ जून २०१९ घेतलेली आहे. सदर सुनावणीस अर्जदार व गैरअर्जदार यांना नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार 

लेखी/ 
तोंडी युक्तिवाद करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे ; आणि . 

ज्याअर्थी, अर्जदार यांनी वाचावे क्र . ५ अन्वये लेखी युक्तिवाद सादर केलेला असून त्यामध्ये संस्थेच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या 
वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील विषय क्र . १० नुसार संस्थेचे नाव सिटी पार्क गृहनिर्माण संस्था मर्यादित असे बदल करण्यास बहुमताने ठराव 
संमत करण्यात आल्याची दिशाभूल करणारी माहिती संस्थेने सादर केलेली आहे. संस्थेच्या नावातील मानखुर्द हा शब्द वगळून कोयना सरकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित हे नाव उपलब्ध असल्यास तसे करण्यात यावे असा ठराव यापूर्वीच्या दिनांक २८ ऑगप्ट २०१६ रोजीच्या विशेष 
सर्वसाधारण सभेत करण्यात आलेला आहे. मात्र सदर ठरावाकडे दुर्लक्ष करून संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावास बेकायदेशीरपणे मंजूरी देण्याबाबत 
या कार्यालयाने कलम १५ अन्वये दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी आदेश पारीत केलेले आहेत . सदर आदेश बेकायदेशीर असल्याने ते 
मा . विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई या कार्यालयाने कलम १५४ अन्वये दाखल पुनरीक्षण अर्ज क्र . २२/ २०१ ९ 
बाबत २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या आदेशाद्वारे रद्द केलेले आहेत. संस्थेच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सभेत संस्थेचे एकूण ९ ५ 


३ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सभासदांपैकी २८ सभासद (१ बिगर सभासद व्यक्ती) उपस्थित असताना सभेत ३६ सभासद उपस्थित असल्याची नोंद करून आपल्या 
कार्यालयाची दिशाभूल केलेली आहे. तसेच संस्थेच्या परिसरामध्ये कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नावाने अन्य संस्था नोंदणीकृत 
असल्यामुळे संस्थेचे कामकाज करण्यास, पत्रव्यवहार करण्यास अडचण निर्माण होते ही बाब या कार्यालयाची दिशाभूल करणारी आहे. त्यामुळे 
संस्थेने सादर केलेला नाव बदलाबाबतचा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा असे म्हणणे दाखल केलेले आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, प्रतिवादी संस्थेच्या वतीने वाचावे क्र . ६ अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केलेले असून त्यामध्ये संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी 
घेण्यात आलेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावाबाबत ठराव करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये संस्थेचे नाव कोयना सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित असे देण्यास सभासदांनी सहमती दिलेली होती . मात्र तक्रारदार यांनी बोगस व बनावट ठराव दाखल करून मानखुर्द 
या शब्दाची वाढ करून मानखुर्द कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित असे असल्याची कागदपत्र सादर केलेली होती. संस्थेच्या परिसरामध्ये 
एमएमआरडीए यांच्या कार्यक्षेत्रमधील कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., या नावाची संस्था नोंदणीकृत असल्याने पत्रव्यवहार तसेच 
कामकाजामध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. या कारणास्तव संस्थेचे दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या 
नावात बदल करून सिटीपार्क गृहनिर्माण संस्था मर्यादित या नाव बदलास मान्यता मिळण्यासाठी आपले कार्यालयाकडे संस्थेने प्रस्ताव दाखल 
केलेला होता , त्यास आपले कार्यालयाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे मान्यता दिलेली आहे. सदर आदेश योग्य असल्याने 
ते कायम करण्यात यावे असे लेखी म्हणणे संस्थेने दाखल केलेले आहे . 

त्याअर्थी, वरील परिस्थिती विचारात घेता संस्थेच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्र . १० मधील 
ठरावाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये “ संस्थेच्या नावात बदल करण्यासाठी संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीने उपविधीत लागणारे बदल 
तसेच संबंधित कार्यालयाशी लागणारा पत्रव्यवहार करावा व मानखुर्द शब्द काढून कोयना नाव न मिळाल्यास खालील नमुद केल्याप्रमाणे संस्थेच्या 
नावांना प्राधान्य दयावे. त्याचप्रमाणे सदर बाबतीत योग्य ती कार्यवाही व्यवस्थापक समितीने तात्काळ करून संस्थेच्या नावात बदल करून 
घ्यावा असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. ” असा ठराव केलेला असल्याचेदिसून येते . सदर सभेस एकूण ९ ५ पैकी २८ सभासद (त्यापैकी 
१ बिगर सभासद असल्याचा आक्षेप आहे ) सभासद उपस्थित असताना संस्थेने कलम १५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये ३६ सभासद 
उपस्थित असल्याची नोंद केलेली आहे . सदर नोंद टंकलेखानातील चुकीमुळे झाल्याची बाब संस्थेने मान्य केलेली आहे. नाव बदलास एकूण 
सभासदांच्या २/३ सभासदांनी मान्यता देऊन ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणी सदर बाबींची पूर्तता झाल्याचेदिसून 
येत नाही. त्याच बरोबर सर्वसाधारण सभेने केलेला ठराव आणि संस्थेने दाखल केलेला प्रस्ताव यामध्ये विसंगती आहे. या सर्व बाबी विचारात 
घेता या कार्यालयाने वाचावे क्र . २ अन्वये पारीत केलेले आदेश अयोग्य असल्याचे निदर्शणास येत असल्यामुळे मी खालीलप्रमाणे आदेश 
देत आहे . 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , राजेंद्र गायकवाड, उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, (मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ), कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई, मुंबई याद्वारे 
मानखुर्द कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्थ मर्या., या संस्थेच्या नावात बदल करून त्याएवजी सिटीपार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
या नावास मान्यता देण्याबाबत संस्थेने दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव उपरोक्त कारणास्तव नामंजूर करण्यात येत 
आहे. संस्थेचे कामकाज नोंदणी वेळी मंजूर केलेल्या मानखुर्द कोयना सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., या नावानुसार करण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जुलै २०१९ रोजी माझे सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था,(मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र ), 

कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ /म्हाडा, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973) 


No. CP /XI(6 )/2266 /(08 )/2019.- Whereas, it is likely that terrorists/anti-national elements might 
make use of drones, remote controlled micro - light aircrafts, aerial missile , para -gliders in their attacks 
and thereby endangering the life of public at large , destroy public property and cause disturbance to 
Law and Order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


2. Whereas , it has become necessary that some checks should be put on the activities of terrorists/ 
anti-national elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent the attack 
through such drones, remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles, para-gliders and immediate 
necessary action should be taken to prevent the same ; 

3. Therefore , I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihanmumbai and 
Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code 1973 (Act II of 1974 ), do hereby order that no flying activities of drone, remote controlled micro 
light aircrafts , aerial missiles, para - gliders etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai 
Police Commissionerate for the period of next 30 Days i.e. from 22nd September 2019 to 21st October 
2019 except for aerial surveillance through such devices by Mumbai Police or by specific permission 
in writing by Dy. Commissioner of Police (Operation ), Brihanmumbai. 

4. This order shall remain in force with effect 00-01 hrs . of 22nd September 2019 till 24-00 hrs. 
of 21st October 2019 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860. 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed ex 
parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies on the 
Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices, and by 
affixing copies at Tahsil and Ward offices . 


Given under my hand and seal on the 18th day of the September 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


4 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701( 16 )/2019.- Whereas, based on the information received from various 
sources , it is apprehended that there is likehood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account. AND , 
it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and ublowful assembly 
of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility and 
damnger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas 
under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai. 


Now , therefore , I, Pranaya Ashok , Deputy Commissioner of Police (Operations ), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub - section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951), do hereby prohibit , for the 
period commencing from 00-01 hours on 17th September 2019 and ending at 24-00 hours on 1st 
October 2019 through the City of Brihan Mumbai. : 

(i) Any assembly of five or more persons. 
(ii) Any procession of any persons and 
( iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
The prohibition contained in the order exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial function etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, co-operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co -operative societies and other societies and 

association to transact their normal business . 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions . 
(g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade , business and callings. 
( i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period here in abovementioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places , courts, Govt. Offices and by proclaiming the same 
through loudspeakers or megaphone as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on 9th September 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2019-18 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I, Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - section ( 1), ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 21st September 2019 to 
24-00 hours of 5th October 2019 . 


1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ). Save for such firearmswhere license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 

(c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments 
or means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music. 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over -throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in 
a public place, without due permissions is prohibited . 

4. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/, feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 18th September 2019 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५२७८ / २०१९.- श्रीमती एस. जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत , यांची दिनांक १६ ऑगस्ट २०१ ९ ते 
२३ ऑगस्ट २०१९ अशी ८ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वीलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस. जे. डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम. व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५२७५ / २०१ ९.- श्री . एल. जी. पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील रविवार दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस व पुढील 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, ७ सप्टेंबर २०१९ व रविवार दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एल . जी . पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एल . जी . पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व. स्तर , अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

एल . जी. पाच्छे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पिंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


श्री . 


अलिबाग , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५३६२ / २०१ ९.- श्री . जे. जे. मोहिते, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ व दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१९, ७ सप्टेंबर २०१ ९ व दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , तसेच दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . जे. जे. मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे. जे. मोहिते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . जे. जे. मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पिंगळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५२७ ९ / २०१ ९.- श्रीमती एम . ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांची शासन 
निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१७/ प्र.क्र . २५ / सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्रमांक 
Rule/ P1604/ 2018 / 163 , dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ ते ५ सप्टेंबर २०१ ९, या कालावधीतील 
८ दिवसांची बालसंगोपन रजा, पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . ए . आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आनंद , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एम . ए. आनंद, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी. 


अलिबाग , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५५१६/ २०१९.- श्री. पी . डी. सुभेदार , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते २३ सप्टेंबर 
२०१ ९ अशी ८ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक १५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या तसेच दिनांक 
२२ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यशाळेत उपस्थित राहण्याच्या परवानगीसहित मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . पी. डी. सुभेदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . डी . सुभेदार , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . पी . डी. सुभेदार , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल. जी . पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 


अलिबाग , 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५५१२ / २०१ ९.- श्री . पी. डी . सुभेदार , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ ते २९ ऑगस्ट 
२०१९ अशी ४ दिवसांच्या मंजूर झालेल्या अर्जित रजेपैकी दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५५३६ / २०१९.- श्री . आर . बी . पोळ, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग ( सध्या प्रतिनियुक्ती दिवाणी न्यायालय , 
क . स्तर , मुरूड ) यांचा दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ ते १३ सप्टेंबर २०१ ९ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९, दिनांक ७ 
सप्टेंबर २०१९ व दिनांक ८ सप्टेंबर २०१९ तसेच पुढील दिनांक १५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत तसेच दिनांक १४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह व दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ 
रोजीच्या लोकन्यायाकरिता हजर राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर. बी . पोळ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, अलिबाग ( सध्या प्रतिनियुक्ती दिवाणी 
न्यायालय, क . स्तर , मुरूड ) म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . बी. पोळ , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग , ( सध्या प्रतिनियुक्ती दिवाणी न्यायालय , क . स्तर , मुरुड ) या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर. बी . पोळ, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती . एस. व्हि . घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५५१४ / २०१९.- श्रीमती. व्ही . एम . मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ ते 
१८ सप्टेंबर २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १४ सप्टेंबर २०१ ९, दिनांक १५ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , तसेच 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती. व्ही . एम. मोहिते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१ , रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती. व्ही . एम . मोहिते, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती . व्ही . एम. मोहिते, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एम . ओ . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 
तसेच उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयातील मोक्का केसेस संबधित कार्यभार श्री . आर . जी . अस्मर . जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , पनवेल , जि . रायगड यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


११ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2359/2019.— Smt. S. H. Panhale , Joint Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate First Class , Sawantwadi now deputation at Civil Court , Dodamarg is granted earned 
leave for 3 days from 3rd September 2019 to 5th September 2019 with permission to prefix holidays 
on 1st September 2019 , 2nd September 2019 and suffix holidays from 6th September 2019 to 8th 
September 2019 and to leave headquarters from 31st August 2019 A.O.H. to 9th September 2019 
B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. S. H. Panhale , is reposted as Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi. 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981, 
Smt. S. H. Panhale , would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi, had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid period the charge of the Court of the Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi and the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate First Class ., Dodamarg shall remain with Smt. R. R. Bedagkar , Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi. 


The Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi, now 
deputation at Dodamarg is directed to hand over the charge of her Court along with the charge of the 
court of the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate First Class., Dodamarg to the Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate First Class, Sawantwadi. She is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. D. JAGMALANI, 


Sindhudurg , 
dated the 22nd August 2019 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


ATT E (a.fa.q.) — 231 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ४५ ९ ० / २०१९ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


रजा 


नाव व पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


३२ 


श्रीमती वृ. दि . साळवे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१९ ते ३१ ऑगस्ट 
२०१ ९ पर्यंत 
चार दिवस 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ 
व २ सप्टेंबर २०१ ९ 
च्या सुट्या दिनांक २७ 
ऑगस्ट २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून 

ते दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 


श्री . श्री . शि . पचंडी, 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, खेड 


रजा 


खेड 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच , त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


१३ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह / नमुं / २२४६/ २०१९. - ज्याअर्थी, राज्य महामार्ग क्रमांक ५४ वरून दास्तान फाटामार्गे जासई, एकटघर, चिर्ले व दिघोडे या 
गावातील नागरिकांना येण्या- जाण्यासाठी असलेल्या रस्त्यावरून आजुबाजुचे परिसरातील शालेय विद्यार्थी, पादचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ 
असते . सदर रस्त्यावर जासई- एकटघर गावा दरम्यान रेल्वेट्रॅक क्रॉसिंग देखील आहे व जे.एन.पी.टी. बंदर येथून कंटेनरची रेल्वे द्वारे होणारी वाहतूक 
सदर रेल्वे ट्रॅकवरून होत असते. सदर रस्त्यावरून अवजड वाहने ही दास्तान फाटा-जासई- एकटघर-चिर्ले-दिघोडे या मार्गाने येऊन राष्ट्रीय महामार्ग 
क्रमांक ५४ व ४ - बी वरून, दिवस रात्र ये- जा करतात त्या अनुषंगाने भविष्यात सदर ठिकाणी मोठा गंभीर अपघात होऊन जीवीत व वित्त हानी 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, सदर ठिकाणी वेळोवेळी वाहतूक कोंडी देखील होत असल्याने आम जनतेच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न 
देखील निर्माण होत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए-११६/सीआर/ ३७ /टीआर / दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसुचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१) ( अ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , 
नवी मुंबई याद्वारे , सर्व प्रकारच्या जड- अवजड वाहनांना दास्तान फाटा ते जासई , एकटघर , चिर्ले, दिघोडे या मार्गावर सकाळी ६-०० ते ११-०० व 
सायंकाळी १७-०० ते २०-०० वाजे दरम्यान पुर्णपणे “ प्रवेश बंदी ” घोषित करण्यात येत आहे. 

पर्यायी मार्ग : 

(१ ) जासईकडील येणारी जड - अवजड वाहने ही पनवेल - उरण राज्य महामार्ग क्रमांक ५४ ने गव्हाणफाटा शंकर मंदिर ते जासईगांव व 
दास्तानफाटा टोलनाका मार्गे जे.एन.पी.टी. पोर्टला जातील . 

( २) वेश्वी, चिर्ले , दिघोडे या गावांकडे येणारी जड- अवजड वाहने ही गव्हाणफाटा तीन टाकी रेल्वे पुलावरून व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ बी 
रस्त्याचे पुलाखालून 

चिरनेर रोडने इच्छित स्थळी जातील. 
सदरची अधिसूचना दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीपासून पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही 
पोलीस वाहने , फायर ब्रिग्रेड , रूग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागु होणार नाही. 


. 


- 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 


नवी मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३- ९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४२१ / अपोआ/ वा / २०१ ९. वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
वाहतुकीचेनिर्बंध देण्याकरिता मी , प्रविण पडवळ , अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक, मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ (१९ ८८ 
चा ५ ९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्ही . ए. ०५८९ /सीआर-१०६१/टीआरए-२, दिनांक १ ९ मे १९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 


- 


क्रमांक १३० वा.नि.शा / अपोआ / वा / कायमस्वरूपी/ २०१ ९. 


सुकुरवाडी, एस. टी डेपो , एम . जी . रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई व नैन्सी कॉलनी, एस. टी . डेपो, बोरीवली ( पूर्व) , मुंबई या मार्गावर दोन्ही 
बाजूस १०० मीटर कायमस्वरूपी ( No Parking ) नो-पाल्ग. 

सुकूरवाडी , एस. टी. डेपो , एम . जी. रोड, बोरीवली ( पूर्व), मुंबई व नैन्सी कॉलनी, एस. टी . डेपो , बोरीवली (पूर्व), मुंबई या मार्गावरील दोन्ही 
बाजुस १०० मीटर कायमस्वरूपी ( No Parking ) नो -पाकौंग . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ पासून अंमलात येईल . 


प्रवीण पडवळ, 
अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ) , 

मुंबई . 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , MUMBAI 


Order 


No. 421/Addl.CP / Traffic/ 2019.— In order to prevent Traffic problems and inconvenience I, Pravin 
Padwal, Addl. Commissioner of Police , Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me 
under section 115 of Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) read with Government Notification No.MVA . 
0589/CR 1061/ TRA- 2 , dated 19th May 1990 , do hereby order as under : 

No. 130 /Addl. CP / Traffic /Permanent/2019 . 

24 Hours No Parking for all vehicles except emergency vehicles on S. T. Depot, Sukar Wadi, 
M. G. Road , Borivali ( East), Mumbai and S. T. Depot, Nancy Colony , Borivali (East), Mumbai. 

S. T. Depot, Sukar Wadi, M. G. Road , Borivali ( East), Mumbai and S. T. Depot , Nancy Colony , 
Borivali (East ), Mumbai area of both side 100 meters on the Road will be strictly No Parking . 

Issued under my seal and signature on the 1st day of August 2019 . 


PRAVIN PADWAL , 


Addl. Commissioner of Police , Traffic , 

Mumbai. 


१५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 

अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४०४ / अपोआ/ वा / २०१ ९. - वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
वाहतुकीचेनिबंध देण्याकरिता मी , प्रवीण पडवळ , अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ (१९ ८८ 
चा ५ ९) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम. व्ही . ए. ०५८ ९ /सीआर-१०६१ /टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 


~ 


क्रमांक १०४ वा.नि.शा / अपोआ / वा / कायमस्वरूपी / २०१ ९ . 


साई आनंद बिल्डिंग , आनंद नगर मार्ग, छत्रपती शिवाजी महाराज रोड, दहिसर ( पूर्व), परिसरातील बिल्डिंगच्या दोन्ही २०० मीटर बाजुस 
कायमस्वरूपी ( No Parking ) नो -पाकींग. 

साई आनंद बिल्डिंग, आनंद नगर मार्गावरील , दोन्ही बाजूस २०० मीटर अंतरापर्यंतचा परिसरात कोणत्याही वाहनांना कायमस्वरूपी 
( No Parking ) नो - पाकींग . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक १८ जुलै २०१९ पासून अंमलात येईल . 


प्रवीण पडवळ, 
अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ) , 

मुंबई . 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , MUMBAI 


Order 


No. 404/ Addl./ Traffic/ 2019.- In order to prevent Traffic problems and inconvenience I, Pravin 
Padwal, Addl. Commissioner of Police , Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me 
under section 115 of Motor Vehicle Act , 1988 (59 of 1988 ) read with Government, Notification No.MVA . 
0589 /CR 1061/TRA- 2 , dated 19th May 1990 , do hereby order as under : 

No. 104/ Addl . CP/ T / Permanent/ 2019 . 

24 Hours No Parking for all vehicles except emergency vehicles on Anand Nagar, Shivaji Maharaj 
Road , Dahisar (East), Mumbai upto Sai Anand Building. 

From Sai Anand Building, Shivaji Maharaj Road , Dahisar (East), Mumbai Area of both side 200 
meters on the Road will be strictly No Parking. 

Issued under my seal and signature on the 18th day of July 2019 . 


PRAVIN PADWAL , 


Addl. Commissioner of Police , Traffic , 

Mumbai. 


१६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४७७ / अपोआ/ वा / २०१९. - वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
वाहतुकीचेनिर्बंध देण्याकरिता मी , प्रविण पडवळ , अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक, मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ (१९ ८८ 
चा अधिनियम ५ ९) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्ही. ए. ०५८९ / सीआर -१०६१/टीआरए -२, दिनांक १९ मे १ ९९० यानुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 


~ 


क्रमांक १४६ वा.नि.शा / अपोआ/ वा / कायमस्वरूपी/ २०१ ९ . 


कस्तुरबा मेन रोड, बोरीवली ( पूर्व ), मुंबई ते बोरीवली रेल्वे स्टेशन, बोरीवली ( पूर्व), मुंबई या मार्गावर दोन्ही बाजुस कायमस्वरूपी 
( No. Parking ) नो - पाकींग . 


. 


कस्तुरबा मेन रोड , बोरीवली (पूर्व), मुंबई ते बोरीवली रेल्वे स्टेशन, बोरीवली ( पूर्व), मुंबई या मार्गावरील दोन्ही बाजुस कोणत्याही वाहनांना 
कायमस्वरूपी ( No. Parking ) नो -पार्कीग . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ पासून अंमलात येईल . 


प्रवीण पडवळ, 
अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ) , 

मुंबई . 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , MUMBAI 


Order 


No. 477/ Addl./ C.P / Traffic /2019.— In order to prevent Traffic problems and inconvenience I, Shri . 
Pravin Padwal, Addl. Commissioner of Police , Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon 

me under section 115 of Motor Vehicle Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government 
Notification No. MVA 0589 /CR 1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990, do hereby order as under . 

No. 146 /Addl. CP / Traffic/Permanent/ 2019. 

24 Hourse No Parking for all vehicles except emergency vehicles on Kasturba Main Road , Borivali 
( East), Mumbai to Borivali Railway Station , Borivali (East), Mumbai. 

Kasturba Main Road, Borivali (East), Mumbai to Borivali Railway Station , Borivali (East), 
Mumbai area of both side on the Road will be strictly No. Parking. 

Issued under my seal and signature on the 19th day of August 2019 . 


PRAVIN PADWAL , 


Addl. Commissioner of Police , Traffic , 

Mumbai. 


१७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 

अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४७८ / अपोआ / वा / २०१९. वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
वाहतुकीचेनिर्बंध देण्याकरिता मी , प्रविण पडवळ , अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक, मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ (१९ ८८ 
चा अधिनियम, ५९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम . व्ही. ए. ०५८९ / सीआर-१०६१/ टीआरए-२, दिनांक १९ मे १९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


क्रमांक १४७ वा.नि.शा / अपोआ / वा / कायमस्वरूपी / २०१ ९ . 


लोखंडवाला सर्कल ते कांदिवली रेल्वे स्टेशन, कांदिवली (पूर्व), पर्यंत आकुर्ली रोड, कांदिवली ( पूर्व) मुंबई या मार्गावर दोन्ही बाजुस 
कायमस्वरूपी ( No. Parking) नो -पार्कीग . 

लोखंडवाला सर्कल ते कांदिवली रेल्वे स्टेशन, आकुर्ली रोड, कांदिवली ( पूर्व), मुंबई या मार्गावरील दोन्ही बाजुस कोणत्याही वाहनांना 
कायमस्वरूपी ( No. Parking ) नो -पार्कीग . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ पासून अंमलात येईल . 


प्रवीण पडवळ, 
अपर पोलीस आयुक्त ( वाहतूक ) , 

मुंबई . 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , MUMBAI 


Order 


No. 478 / Addl./C.P / Traffic /2019.— In order to prevent Traffic problems and inconvenience I, Shri . 
Pravin Padwal, Addl. Commissioner of Police , Traffic, Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me under section 115 of Motor Vehicle Act , 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government 
Notification No. MVA. 0589 /CR 1061/ TRA- 2, dated 19th May 1990 , do hereby order as under. 

No. 147 /Addl. CP / Traffic /Permanent/2019 . 

24 Hourse No Parking for all vehicles except emergency vehicles on Lokhandwala Circle to 
Kandivali Station , East, Akurli Road , Kandivali (East) , Mumbai. 

From Lokhandwala Circle to Kandivali Station , East, Akurli Road , Kandivali (East ), Mumbai area 
of both side on the Road will be strictly No. Parking. 

Issued under my seal and signature on the 19th day of August 2019 . 


PRAVIN PADWAL , 


Addl. Commissioner of Police , Traffic , 

Mumbai. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

अपर पोलीस आयुक्त , वाहतूक , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ४०६ / अपोआ / वा / २०१ ९. - वाहतुकीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीस होणारा अडथळा त्यासाठी तसा निर्देश देण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
वाहतुकीचेनिबंध देण्याकरिता मी , प्रविण पडवळ , अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५ ( १९ ८८ 
चा अधिनियम, ५९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम. व्हि . ए. ०५८९ /सीआर-१०६१ /टिआरए -२, दिनांक १९ मे १ ९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


क्रमांक १०५ वा.नि.शा / अपोआ / वा / कायमस्वरूपी / २०१ ९ . 


वसंत प्राईड बिल्डिंग MMRDA मार्केट , ठाकूर कॉम्प्लेक्स , कांदिवली ( पूर्व), परिसरातील बिल्डिंगच्या सभोवताली २०० मिटर बाजुस 
कायमस्वरूपी ( No. Parking) नो -पार्कीग . 

वसंत प्राईड बिल्डिंग MMRDA मार्केट , मार्गावरील सभोवतालची बाजुस २०० मिटर अंतरापर्यंतचा परिसरात कोणत्याही वाहनांना 
कायमस्वरूपी ( No. Parking ) नो -पाल्ग. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यासहीत दिनांक १८ जुलै २०१ ९ पासून अंमलात येईल . 


प्रवीण पडवळ , 
अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक ) , 


मुंबई. 


BY THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC , MUMBAI 


Order 


No. 406/ Addl./ Traffic/ 2019.- In order to prevent Traffic problems and inconvenience I, Shri. 
Pravin Padwal , Addl. Commissioner of Police , Traffic , Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me under section 115 of motor vehicle act 1988 (Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification 
No. MVA 0589/CR 1061/ TRA -2 , dated 19th May 1990 , do hereby order as under. 

No. 105 / Addl.CP/ Traffic/ Permanent/ 2019 . 


24 Hourse No Parking for all vehicles except emergency vehicles on Poisar Village, Thakur 
Complex , Kandivali ( East ), Mumbai upto Vasant Pride Building . 

From Vasant Pride Building , MMRDA Market, Thakur Complex , Kandivali (East), Mumbai area 
of all around side 200 mitars on the Road will be strictly No. Parking . 

Issued under my seal and signature on the 18th day of July 2019 . 


PRAVIN PADWAL , 
Addl. Commissioner of Police , Traffic, 

Mumbai. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १ ९ ४१ 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी / १३०१६/ सन २०१९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, राजू सदन , बी -विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस. नं . ४४१, ४४१/१ ते ४ ९ , ४४२/१ ते १२, ४४४ , ४४४/१ ते १२, सर्वे नं . १०१, व्हिलेज भांडुप , एस -वॉर्ड, एल.बी.एस. 
मार्ग, मधुबन गार्डन समोर , भांडुप (प.), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./ टी.सी./ १३०१६ / सन २०१९, दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


मोहम्मद अ. आरिफ , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) झो.पु.प्रा., मुंबई . 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था सआ -५ / जनलक्ष्मी ना . सह व लोकशांती को / विलिनिकरण / ११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१७( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डॉ . पी. एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी पतसंस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम / डब्ल्युएस ./ 
आर.एस.आर. /( सीआर)-८४७२ / सन २०००-२००१ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , लोक शांती को - ऑप . क्रेडीट लि ., मुंबई नोंदणी 
क्रमांक बी.ओ.एम. / डब्ल्यूए / आर.एस.आर./ सीआर / ३२२, सन १९८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी 
व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेचे लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या 
संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर जनलक्ष्मी 
नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन रजिस्टरचे ड रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे. 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, विलिनीकरणाशी 
संबंधित असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा 
यथास्थिती रूपांतरीत किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल. 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही 
सदोष ठरणार नाही, न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

परिशिष्ट 
अटी व शर्ती. 

( १) जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेचे लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत 
विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स 
( भाग ), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. 
जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग) रक्कम लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., 
मुंबई या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 
( ३) विलिनीकरणानंतर जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे 
देय राहतील. तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर अशा 
ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


~ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
मर्यादित, मुंबई या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रक्कमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या 
जातील. तसेच जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी 
परत केल्या जाणार नाहीत . 

( ४) विलिनीकरणानंतर जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी , चालू खाती, 
मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील . 

( ५ ) जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी लोक शांती 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . मुंबई या संस्थेची राहील. जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या 
दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदारांना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुली खर्च, लवाद दावा खर्च 
व इतर होणारे खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 

( ६) विलिनीकरणाच्या दिनांकास जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक, रोख शिल्लक व इतर 
येणी ही लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार लोक 
शांती को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील. 

( ७) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे , बंधपत्रे , 
कुलमुखत्यारपत्रे व इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील. 

( ८ ) विलिनीकरणानंतर दिनांकापूर्वी जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थे-ऐवजी मुंबई लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेचे सर्व 
संचालक , कर्मचारी , अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 

(९ ) जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील . सदर कर्मचाऱ्याची दिनांक १ नोव्हेंबर १९९ ३ पासून 
झालेली सेवेची ज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 

( १० ) विलिनीकरणापूर्वी जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेत काही दोष , अफरातफर असल्यास त्यास त्यास शांती 
को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 

( ११ ) जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व लोक शांती को - ऑप. क्रेडीट 
सोसायटी लि ., या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १२ ) विलिनीकरणानंतर जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या बदल्यात मूळ शाखा 
भांडुपच्या ऐवजी ठाणे ( पश्चिम ) व संस्थेच्या घाटकोपर शाखा ही गिरगांव, मुंबई येथे उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. लोक शांती 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेने कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१ ९ चे परिपत्रकानुसार प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रोत्साहनपर 
शाखा देण्यात येईल . 

(१३) जनलक्ष्मी नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज लोक शांती 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे. 


. 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक नि.उ.जि. / भू.सं / मु.श/ सै.बु.अ.ट्रा / प्र.क्र . १/ एलएक्यू / एसआर-२०१ ९ / ०१. - ज्याअर्थी, भुलेश्वर विभागातील भेंडी बाजार पुनर्विकास 
प्रकल्पासाठी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अभिप्रेत 
असलेले “ सार्वजनिक प्रयोजन ” म्हणून संमती न देण्याऱ्या भुधारकांच्या जमीन संपादनास बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली विनियम ३३(९ ) चे 
खंड ३ मधील उप खंड ५ मध्ये मान्य करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी, सदर भूसंपादन प्रस्तावातील मिळकत ही उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपादन करण्यात येत असल्याने सदर प्रस्तावास नगरविकास 
विभाग, मंत्रालय, यांचे कडील पत्र क्र . टीपीबी . ४२१५/ ११६६ / प्र.क्र .१८० / २०१५ / नवि -११, दिनांक २२ एप्रिल २०१९ अन्वये बृहन्मुंबई विकास 
नियंत्रण नियमावली, विनियम ३३(९) खंड ३ मधील उप खंड ५ मध्ये नागरी नुतनीकरण योजनेंतर्गत प्रकल्प हा “ सार्वजनिक प्रयोजन ” म्हणून मान्य 
करण्याची तरतूद असून त्यानुसार सदर प्रकरणी उच्चधिकार समितीने शिफारस केल्यानुसार पुनर्विकासास सहमती देत नसलेल्या जमीन मालकांच्या 
मोडकळीस आलेल्या इमारतीखालील एकूण ४६३७ चौ . मी. जमिनीचे बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारीत विनियम ३३( ९) चे 
अॅपेडिक्स IIIA चे क्लॉज ३(५ ) सहक्लॉज २२ शेवटचे परिच्छेद नुसार भूसंपादन करण्याची विनंती अर्जदार ट्रस्टने भूसंपादनाचा मोबदला शासनास / 
भूसंपादन अधिकारी याचेकडे जमा करण्याच्या अटीस अधिन राहून मान्य करण्यात आली असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाचे कलम 
१५१ खालील शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ नुसार सदर भूसंपादनाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचेमार्फत करण्याबाबत 
नगरविकास विभागाचे सदंर्भ क्र . टीपीबी ४३१५/ ११६६ / प्र.क्र .१८० / २०१५ / नवि -११, दिनांक ६ जानेवारी २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले आहे 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कलम १५१ पोट - कलम ( १) खालील काढलेल्या शासन 
निर्णय क्र . टीपीबी ४३१४ / १८१/ प्र.क्र.९ ५ /२०१५ / नवि -११ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५, अन्वये मंजूर नागरी नुतनीकरण योजनेंतर्गत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी निर्दिष्टीत करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त अधिनियमाच्या कलम १२६( २) व ( ४ ) खालील भूमिसंपादनाबाबत वापरावयाच्या 
शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, उपरोक्त प्रकल्पाचे संपादक संस्था सैफी बुरहानी अपलीफ्टमेंट ट्रस्ट प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनकरिता तयार करण्यात आलेल्या 
धोरणानुसार पुनर्वसन करणार आहेत व त्याकरिता या संपादनाखालील क्षेत्रावरील इमारत उपकर प्राप्त इमारत असल्याने म्हाडामार्फत सर्वेक्षण करून 
प्रमाणित पात्रता यादीनुसार पात्र रहिवासी / भाडेकरू / गाळेधारक यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन याच ठिकाणी करण्यात येईल असे सैफी बुरहानी 
अपलीफ्टमेंट ट्रस्ट , यांनी त्यांचेकडील क्रमांक एसबीयूटी / टीएमआर/ ३८५ / २०१ ९, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
प्रकल्पग्रस्तांच्या कायम पुनर्वसन आराखड्याशिवाय त्यांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी खालीलप्रमाणे मोबदला देखील देण्यात येणार आहे : 

१. प्रकल्पग्रस्तांना तात्पुरत्या स्वरुपात निवासी सदनिका /व्यावसायिक गाळे भाडेतत्वावर घेणेकरिता प्रतिवर्षी २४ महिन्याचे भाडे आगाऊ 
स्वरुपात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

२. भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्यात येणाऱ्या भाड्यामध्ये प्रतिवर्षी ५ % / ८ % वाढ देण्यात येणार आहे . 
३. सैफी बुरहानी अपलीफ्टमेंट ट्रस्ट , 

मार्फत तात्पुरत्या पुनर्वसनाकरिता देण्यात येणाऱ्या अंजीरवाडी येथील निवासी सदनिकांची देखभाल 
दुरुस्ती ( Maintenance ) देखील करण्यात येणार असून सदर बोजा प्रकल्पग्रस्तांवर टाकला जाणार नाही. 

४. सदर पुनर्वसन धोरण संपादक संस्था सैफी बुरहानी अपलीफ्टमेंट ट्रस्ट , यांचे संकेतस्थळ www.sbut.comवर उपलब्ध आहे 
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादक संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ शासन राजपत्र 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक , 
आरक्षित अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ ” म्हणून संबोधिलेला मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार 
नाही 

आणि ज्याअर्थी, भुलेश्वर विभागातील भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्पासाठी खालील अनुसूची मधील जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांची खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट-कलम ( ४ ) सह 
उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा असे घोषित करतात की , उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . 


. 


• 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

आणि उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ( ३ ) खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी निवासी उप जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर , पहिला मजला , जुने जकात घर , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. संपादनाखालील जमिनीचा प्रकल्प आराखडा/ नकाशा पाहण्यासाठी निवासी उप जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर , पहिला मजला, 
जुने जकात घर , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ ठिकाणी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा मुंबई शहर ,विभाग भुलेश्वर 

संपादनाखालील जमिनीचे क्षेत्र चौ.मी 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


भूकर क्रमांक 


१ 


३६७७ 


१४०.४७ 


२ 


४१७० 


८१.१० 


३ 


४१ ९ ३ 


१२६.०१ 


४ 


४२२४ 


८३.६१ 


५ 


४२२५ 


११६.२२ 


६ 


४२२६ 


८३.६१ 


७ 


४२४० 


९५.९ ७ 


८ 


४२४२ 


१० ९ .५३ 


९ 


४२५५ 


१६४.७१ 


१० 


४२६० 


१६३.८८ 


११ 


४२७० 


७६.९ २ 


१२ 


४२७४ 


३१६.०५ 


१३ 


४२७ ९ 


५ ९४.९ ५ 


१४ 


४२ ९ ५ 


२३६.६२ 


१५ 


४२९ ६ 


२५ ९ .२० 


१६ 


४२ ९ ७ 


१८२.२७ 


१७ 


४२ ९९ 


२२२.४१ 


१८ 


४३३७ 


७१.९ १ 


१ ९ 


४३३८ 


९ ०.३० 


२० 


४३३ ९ 


१७८.९ ३ 


२१ 


१/४२२७ 


१५८.०३ 


सार्वजनिक प्रयोजन :- भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्पासाठी . 


शिवाजी जोंधळे, 


मुंबई शहर , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , मुंबई शहर. 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

BY THE COLLECTOR OF MUMBAI CITY DISTRICT 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
ACT , 2013 . 


No. RDC/Acq./Mum ./SBUT/C.R.1 /LAQ /SR /2019/01. — Whereas, for the purpose of acquisition 
of lands of non consenting owners within sanctioned Cluster Development Scheme of Bhendi 
Bazar Redevelopment has been regarded as “ Public Purpose” as defined under Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 
under the clause 3 (5 ) of Rule 33 ( 9 ) of Development Control and Promotion Rules , 2034 made 
under Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 ; 

Whereas, Urban Development Department, Mantralaya vide their letter No. TPB -4215 / 1166 / 
Pra . Kra.180 / 2015 /Navi- 11 , dated 22nd April 2019 has directed Collector, Mumbai City to proceed 
with acquisition under section 126 of Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 as per 
powers delegated to him under section 151 of Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 
vide order dated 24th August 2015 as High Power Committee s recommendation for acquiring 
4637 sq . mtrs land under dilapidated buildings of non consenting owners as per the Rule 33(9 ) 
Appendix IIIA clause 3 (5 ) read with Clause 22 of DCPR 2034 , has been accepted by the Government 
with the condition that applicant Trust shall deposit Compensation amount with Government / 
Land Acquisition Officer ; 

Whereas , under Government Resolution , Urban Development Department No. TPB /4314 / 
181/ C.R95 / 2015 /UD - 11 , dated 24th August 2015 issued under sub section ( 1 ) of section 151 of the 
said Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 the powers exercisable by the State 
Government in respect of sub -sections ( 2 ) and (4 ) of section 126 of the said Maharashtra Regional 
Town Planning Act , 1966 relating to the acquisition of the land for public purpose specified in 
the sanctioned Development Plan , have been delegated to the Collector ; 

Whereas, acquiring body Saifee Burhani Upliftment Trust vide their letter No. SBUT/ TMR/ 
385/2019, dated 24th September 2019 has informed that they will be permanently rehabilitating 
eligible residents/tenants/ commercial tenements as per the policy of rehabilitation under Cluster 
Development Scheme and as per the certified survey report of MHADA of cessed buildings at 
the same place . As per their rehabilitation scheme other than permanent rehabilitation following 
benefits/ compensation will be given : 

1. Twenty Four (24 ) month s advance payment of rental compensation for project affected 
persons to residential/commercial premises. 

2. Provision for movers and packers shall be provided by SBUT for those residential/ 
commercial premises who opt for alternate transit accommodation provided by SBUT. 

3. Provision for a 5 % /8 % rise for residential/ commercial premises , respectively per 
subsequent period in the rent. 

4. Provision for maintaining residential complex provided as temporary rehabilitation by 
SBUT, so as not to burden project affected persons. 

Whereas, the compensation is to be awarded for the acquisition of the said land is to be 
paid wholly by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under , Maharashtra 
Regional and Town Planning (Second Amendment) Ordinance 2015 , mentioned that the sections 
4 to 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement Act , 2013 (hereinafter referred to as the “ said Land Acquisition Act, 2013” ) 
shall not be applicable in respect of any land required , reserved or designated in Regional Plan , 
Development Plan or Town Planning Scheme for Public Purpose ; 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके ९ ४१ 

And whereas, Collector , Mumbai City District , is satisfied that the land s are mentioned 
in Schedule below needed for the said Public Purpose . 

Therefore , in exercise of the delegated powers and under sub -section (4 ) of section 126 of 
the Maharashtra Regional Town Planning Act , 1966 read with sub -section ( 1) of section 19 of the 
said Land Acquisition Act , 2013 the Collector, Mumbai City District hereby declares that the 
said land is needed for the public purpose . 

And under clause (g ) of section 3 of the said Land Acquisition Act , 2013 , the Collector 
being the appropriate Government is pleased to designate Residential Deputy Collector Mumbai 
City , First Floor , Old Custom House , Fort , Mumbai, 400 001 to perform the functions of Collector 
under the said Land Acquisition Act. The Project report/ Plan of the said land s is available in the 
office of the Residential Deputy Collector Mumbai City , First Floor , Old Custom House , Fort, 
Mumbai City during office hours. 

Schedule 
Description of Land 

District Mumbai City 

Dist Mumbai City , Division Bhuleshwar 
Sr. No. 

C. S. No. 

Area in Sq . Mtrs. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


3677 


140.47 


2 


81.10 


4170 
4193 


3 


26.01 


4 


4224 


83.61 


5 


4225 


116.22 


6 


4226 


83.61 


7 


4240 


95.97 


8 


4242 


190.53 


9 


4255 


164.71 


10 


4260 


163.88 


11 


4270 


76.92 


12 


4274 


316.05 


13 


4279 


594.95 


14 


4295 


236.62 


15 


4296 


259.20 


16 


4297 


182.27 


17 


4299 


222.41 
71.91 


18 


4337 


19 


4338 


90.30 


20 


4339 


178.93 


21 


1/4227 


158.03 


Public Purpose . — Acquisition for the Bhendi Bazar Redevelopment Project . 


Mumbai City , 
dated 27th September 2019 . 


SHIVAJI JONDHALE , 
Collector , Mumbai City . 


२५ 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहकार अधिकारी श्रेणी -१ 

सहकार अधिकारी श्रेणी -१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिवे/ नोंदणी क्रमांक एसडीजी / व्हीएलओ/ जीएनएल / ओ / क्रमांक सनिवे /नोंदणी क्रमांक एसडीजी/व्हीएलओ/ जीएनएल / ओ/ 
६३१ / २०१९ -२० / ८२८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यांत येते ६३० / २०१ ९ -२० / २०१ ९. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यांत येते 
की , शिवम अॅग्रो मुव्हर्स अभिनव सहकारी संस्था मर्या. वेंगुर्ला, कि , अटल ॲग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. वेंगुर्ला, तालुका 
तालुका वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी / वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही संस्था नोंदणी क्रमांक एसडीजी/व्हीएलओ/ 
व्हीएलओ/ जीएनएल / ओ/ ६३१ / २०१९ -२० / २०१९ , दिनांक २७ ऑगस्ट जीएनएल / ओ / ६३० / २०१ ९ -२० / २०१९ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ 
२०१९ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. 
महा . अधिनियम २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली अधिनियम २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
आहे. उपनिर्दीष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 

उपनिर्दीष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असे असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर सहकारी 
सहकारी संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 

संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


“ 


" 


के . आर . 


के . आर. धुळप, 


कुडाळ , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कुडाळ . 


कुडाळ , 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , कुडाळ . 


सह निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर व पूर्व 
उपनगरे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन -१/ टे.सी.३ / सन २०१ ९ / 
४०३८८. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ॲकर विक्टोरीयन को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी मर्यादित, सी.टी.एस. नं . १३८ , बी -१/ ७४ , 
शिवडी डिव्हीजन, जेरबाई मेरवानजी स्ट्रीट, परेल , मुंबई ४०० ०१२ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी. /टी.सी./ १३१८४ / सन २०१९ , 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम 
१० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप 
वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले 
आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र / ४१६ / २०१ ९. - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , संकल्प धाम बि . नं . १. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . 
११९ आणि १२२ , गांव- सातावली, नाकोडा धामच्या मागे, वरई फाटा 
हायवे, सफाळे ( पूर्व), ता.जि.पालघर , नोंदणी क्रमांक - पी.एल.आर / 
( पी.एल.आर) /(टि.सी) / ७७७ / २०१९ -२०२० / सन २०१९ . दिनांक २ ९ 

ऑगस्ट २०१९ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( १९ ६१ चा महा. अधिनियम २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे 

भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत आले 
आहे . 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


" 


“ 


" 


पालघर, 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर. 


. 


मुंबई , 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


एम . अ . आरिफ . 
सह निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई शहर व पुर्व उपनगरे . 

झो . पु. प्रा., मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


. 


. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड , जि . रायगड 

यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ४० ९/ २०१ ९ . - सहायक निबंधक , 

अधिसूचना 
सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे क्रमांक आरजीडी / एमआरडी / जीएनएल / ( ओ ) / १४७२ / सन 
की , ओस्तवाल त्रिशला को . ऑप हौसिंग सोसायटी लि ., गट क्रमांक २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड, 

जि . रायगड . 
१५६ , १५८/१/२, १५७, १७२ व १७३, बेटेगांव, बोईसर ( पुर्व) , जाहीर करतात की , अटल जलसागरी अभिनव सहकारी संस्था मर्या. 
ता.जि.पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर /(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./ राजपुरी , तालुका मुरुड -जंजिरा, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
( टी.सी)/ ७७६ / २०१९ -२०२० / सन २०१९, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१९. एमआरडी / जीएनएल / जीएनएल /( ओ)/ १४७२ / सन २०१९ , दिनांक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा 

५ सप्टेंबर २०१९ , 

ही महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
अधिनियम , २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे मधील ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नोंदविण्यात आलेली आहे. व उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 

इतर संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१९ . 


प्रशांत पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर . 


रायगड , 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१९ . 


श्रीकांत पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड. 


के । 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- एम / एचएसजी / टीसी / १११०२/ १४ ९ ४ / 
२०१ ९ -२० / सन २०१९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम विभाग , 
मुंबई याव्दारे अधिसूचित करीत आहे की , श्रुती को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सी.टी.एस , क्रमांक १३७० , प्लॉट क्रमांक 
३६८ , ६ वा रोड, चेंबूर मुंबई ४०० ०७१. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे कलम ९( १ ) व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चेनियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था 

" भाडेकरु सहभागीदारी संस्था " 
असे करण्यांत आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, के / पश्चिम विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेडब्ल्यु / एचएसजी/टीसी /१६१९ १ / २०१९ 
-२०२० / सन २०१ ९ / २७७ ९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
पश्चिम विभाग , मुंबई , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मोना 
अपार्टमेंट, बी -विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., दादाभाई 
रोड , अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा अधिनियम २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे . 


असून उप वर्गीकरण 


नवी मुंबई, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, एम विभाग, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम विभाग, मुंबई. 


२७ 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / ४१४ / २०१९. - सहायक निबंधक , क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी )/ एचएसजी /( टीसी) / ३२८८ / 
सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , वास्तूरत्न अपार्टमेंट सहाकारी 
कि , आरती इंडस्ट्रिज ( स्पॅक डिवीजन ) कर्मचारी सहकारी पतसंस्था गृहनिर्माण संस्था मर्या., शिवाजीनगर , ता.जि. रत्नागिरी . नोंदणी क्रमांक 
मर्या. प्लॉट नं . डी १८, तारापूर एम.आय.डी.सी, बोईसर, ता . जि . आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी / (टीसी) / ३२८८ / २०१ ९-२० / सन २०१ ९ 
पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/आर.एस.आर/ दिनांक २३ जुलै २०१९. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
( सीआर) / १३ / २०१९ -२०२० / सन २०१९ . दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१९ . १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी ” असे 
अन्वये तिचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था 

असे असून उप 

करण्यांत आले आहे . 
वर्गीकरण " कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे . 

एस . डी . तोडणकर , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 
प्रशांत पाटील , दिनांक २३ जुलै २०१९ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१९ . सहकारी संस्था, पालघर . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पूर्व विभाग , मुंबई 

यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेई/ एचएसजी /(टीसी) /१६१७० / २०१९ -२० / 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी ) / एचएसजी /( टीसी) / ३२८ ९ / सन २०१९ / १० ९९ . - उप निबंधक, सहकारी संस्था, के - पूर्व-विभाग , 
सन २०१ ९. - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , विनायक अपार्टमेंट सहकारी मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , क्रिसेन्ट लॅन्डमार्क 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., डॉ . बा. ना . सावंत रोड, राधाकृष्ण चित्रमंदिर, को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सी.टी.एस. नं . ६४१ आणि ७७० , 
ता.जि. रत्नागिरी . नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी / मरोळ नाका , मकवाना रोड, व्हिलेज मरोळ , अंधेरी ( पुर्व), 
( टीसी )/ ३२८ ९ / २०१९ -२० / सन २०१ ९ दिनांक ३१ जुलै २०१९. ही मुंबई ४०० ०५ ९. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१ ) नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असे 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 

भाडेकरु सहभागीदारी ” असे करण्यांत 
वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यांत आले आले आहे . 
आहे . 

संजय राऊत , 
एस . डी . तोडणकर , मुंबई, 

उप निबंधक , 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 

दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ . सहकारी संस्था, के - पूर्व विभाग , 
दिनांक ३१ जुलै २०१९ . सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 

मुंबई . 


असून उप वर्गीकरण “ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


~ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी)/ एचएसजी/ (टीसी )/ ३२९ १ / क्रमांक एमयुएम -२/ डब्ल्यु एल / एचएसजी/ टीसी / ११०३१ / २०१९ 
सन २०१९ . - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , मनोमय एन्क्लेव्ह सहकारी २० / सन २०१९ .- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., नवलाई मंदिरजवळ , नाचणे, ता.जि. रत्नागिरी, याव्दारे अधिसुचित करीत आहे की , अल-मदिना मंझील को - ऑपरेटिव्ह 
नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी )/ एचएसजी/ (टीसी )/ ३२ ९ १/ २०१ ९ हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . ९ ५ ९, ९ ५ ९ / १, ब्राम्हणवाडी, 
२० / सन २०१९ दिनांक ३१ जुलै २०१९. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था एम . एन . पाटणकर मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७०. ही 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 

गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरु अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
सहभागीदारी ” असे करण्यांत आले आहे . 

वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी ” असे करण्यांत आले आहे. 


“ 


शिरीष सपकाळ , 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ जुलै २०१९ . 


एस . डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


मुंबई, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ . 


उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी/ टीसी /११०३२/ २०१९ 
२० / सन २०१९. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई 
याव्दारे अधिसुचित करीत आहे की , रुणवाल एलीना टॉवर अ आणि 
बी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं. ६८७/१ ते ६ 
ऑफ व्हीलेज मोहिली , मेहरा कंपाऊंड, विजय प्रिंट जवळ , ऑफ 
ऑरबिट रेसिडेन्सी पार्क , अंधेरी-कुर्ला रोड , साकीनाका , 
मुंबई ४०० ०७२. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे 
नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी ” असे करण्यांत 
आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी / (टीसी) / ३२ ९ ० / 
सन २०१ ९. - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , के . एस . पी . कॉम्प्लेक्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., चर्मालयाजवळ , मजगाव रोड, 
ता.जि. रत्नागिरी , नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी / 
( टीसी) / ३२९ ० / २०१९-२० / सन २०१ ९ दिनांक ३१ जुलै २०१९ . ही 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी ” असे करण्यांत आले आहे. 


" 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३१ जुलै २०१९ . 


एस . डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


मुंबई, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ . 


शिरीष सपकाळ , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , एल विभाग, 

मुंबई. 


. 


“ 


“ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 

२ ९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून सहनिबंधक सहकारी संस्था (मुंबई शहर व पूर्व 

उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी /( टीसी) / ३२८७/ 
सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येत की , आराध्य रेसिडेन्सी सहकारी क्रमांक झोपुप्रा / सह.निस /कार्यासन -१/ टे.सी.६ / सन २०१९ / 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., खालची आळी, ता.जि. रत्नागिरी, नोंदणी ३६८५१. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ) 
क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी )/ ३२८७ / २०१९ -२० / 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
सन २०१ ९, दिनांक २३ जुलै २०१ ९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, चॉइस अंबे भवन सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ., सीटीएस नं . २६६( ए), २६६( बी ), 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

२५२( पार्ट ), २७१ ऑफ व्हिलेज घाटकोपर किरोळ , रायगड चौक , 

घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७ या नावाने दिले असून ही संस्था 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

अधिनियम २४ ) मधील कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./ १३०१३ / सन २०१ ९ , दिनांक १४ 

ऑगस्ट २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
एस . डी . तोडणकर, 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम 
रत्नागिरी , 

सहायक निबंधक , 

१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
दिनांक २३ जुलै २०१ ९. 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले 

आहे . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

मोहम्मद ए. आरिफ , 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- एम / एचएसजी/ टीसी/ १११०१/ २०१९-२०२० / 

मुंबई, 

सह निबंधक , सहकारी संस्था , 
सन २०१९ /१४८१.- उप निबंधक सहकारी संस्था एम विभाग, मुंबई 

दिनांक १४ ऑगस्ट २०१ ९ . ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , बेल्ला व्हिस्टा को - ऑप. हौ.सो.लि., 

झो . पु . प्रा ., मुंबई . 
प्लॉट नं . ११२ ( ए), सीटीएस नं . ९ ७८ , ९ ७८ / १ व ९ ७८ / २ , 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था ( ३ ), मुंबई यांजकडून 
एस.एस. स्कीम III , सेंट्रल अॅव्हेन्यु रोड , चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१, 

आदेश 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 

क्रमांक मुंबई/जिऊनि ३/ चेतना बँक/ अवसायक बदली/ ४१२६ / 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

१२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ 

( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुभाष पाटील, 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (३ ), मुंबई, चेतना को - ऑप. 
संस्था 

असे असून वर्गीकरण 

बँक ( अवसायनात), गोविंद टॉवर , राम मंदीर रोड , खेरवाडी, बांद्रा 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

( पू.), मुंबई ४०० ०५१ या बँकेचे अवसायक म्हणून डॉ . श्री . आर. 

एस . धोंडकर , तत्कालिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच -पूर्व 
डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 

विभाग, मुंबई यांची या कार्यालयाकडील संदर्भ क्रमांक ८ च्या 
मुंबई, 

उप निबंधक, 

आदेशाअन्वये नियुक्ती केलेली होती. सदर आदेशामध्ये अंशतः बदल 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ . सहकारी संस्था, एम विभाग मुंबई . करण्यात येत असून डॉ.श्री.आर.एस.धोंडकर , तत्कालिन सहायक 

निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई यांचेऐवजी श्री. 
आर. टी. इटकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच-पूर्व विभाग , 
मुंबई यांची सदर बँकेच्या अवसायकपदी नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१२ रोजी माझी सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 


~ 


. 


" 


उप 


“ 


. 


सुभाष पाटील , 


जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( ३), मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

सहकारी नियम १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १३०३ / सन २०१३. - उप निबंधक 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , न्यू 

सोहम 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / (डीओएम ) / 

आर . जी . 

गायकवाड, 
एचएसजी /(टिसी) / २५२ ९९ / सन २०१३, स . नं . १२९, हिस्सा नं . डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ . 
५ , व्हिलेज - आजदे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 

सहकारी संस्था, डोंबिवली . 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
२४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १३११/ सन २०१३. - उप निबंधक 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , व्हेनिसीया 
चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम )/ 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे एचएसजी / (टिसी) / २५६२७ / सन २०१३, सर्वे नं . ७४/३, ७४/४ , 
करण्यात आले आहे . 

१२५/६, १२५/७, कासाबेला व्हिलेज - उसरघर , पोस्ट निळजे, 

डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र 

आर . जी . गायकवाड , सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 

वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १२७९ / सन २०१३. - उप निबंधक 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , मारूती 

आर . जी . गायकवाड, 
महादेवनगर, बिल्डींग नं . ३, एफ आणि जी विंग को - ऑपरेटिव्ह 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / (डीओएम) / एचएसजी / दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
(टिसी) / २५३०० / सन २०१३, सर्व्हे नं . ९ ४ ,व्हिलेज - आयरे , बहिनाबाई 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
गार्डनजवळ, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १३१० / सन २०१३. - उप निबंधक 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 
च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , रिगालिया 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /(डीओएम )/ 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 

एचएसजी /(टिसी) / २५६२८ / सन २०१३, सर्व्हे नं. १२/१२, १२/१६ , 
चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

७४/३, १२५/१, १२५/५ , १२५/६, कासाबेला व्हिलेज उसरघर , 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

पोस्ट निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 
आर. जी . गायकवाड , 

चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
उप निबंधक , 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी नियम , १ ९ ६१ 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण या " 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १२८० / सन २०१३. - उप निबंधक 

आर . जी . गायकवाड, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , माँ अम्बे 

डोंबिवली, 

उप निबंधक, 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम ) / 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
एचएसजी / (टिसी)/ २५६२६ / सन २०१३, सर्व्हे नं . १० , हिस्सा नं . 
२ ( P ), नांदिवली, शांतराम दर्शन बिल्डींग जवळ , डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 


. 


डोंबिवली , 


३१ 


. 


. 


डोंबिवली , 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३- ९, २०१ ९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 

कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ १३२२ / सन २०१३. - उप निबंधक 

कलम १२ (१ ) अनव्ये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , विरूपाक्ष 

चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /(डीओएम) / 

संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
एचएसजी/ (टिसी )/ २५६२९ / सन २०१३, प्लॉट ९ ५ , सर्व्हे नं . ९ ३, 

संस्था " असे आहे . 
ओ, हिस्सा नं . पार्ट ( पी ), व्हिलेज आयरे , डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

एल . एस . लष्कर , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात अंबरनाथ, 

सहायक निबंधक , 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. 
सहकारी नियम , १९ ६१ चा नियम , १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका 
" सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था " असे 

यांजकडून 
करण्यांत आले आहे. 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१ / ११३२ / सन २०१३. - सहायक 

निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 
आर . जी . गायकवाड , 

प्रमाणित करतात “ चंद्रोदय सी विंग ", को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
उप निबंधक , 

लि ., सर्व्हे नं . २८/१३, ३२/१, ३३/१, ३४/४ , व्हिलेज कात्रप , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१३. सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

बदलापूर ( पूर्व), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ यांजकडून 

टीएनए / एएमबी / एचएसजी / (टीसी) / २५६ ९ ६ / २०१३-१४ / सन २०१३, 

दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१ / ११२८ / सन २०१३. - सहायक 

१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
प्रमाणित करतात “ सानिका आर्केड " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर 
लि ., सर्व्हे नं . ४१, हिस्सा नं . १ ए १०, प्लॉट नं . ५, श्रीकृष्ण नगर , संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
शिरगांव, बदलापूर ( पूर्व), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
क्रमांक टीएनए/ एएमबी/ एचएसजी/ ( टीसी) / २५६९ ० / २०१३-१४ / सन 
२०१३, दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

एल . एस . लष्कर, 
अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 

अंबरनाथ, 

सहायक निबंधक , 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३. 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 

सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६१ चे नियम, क्रमांक १०( १) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 

यांजकडून 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१ / १०८८ / सन २०१३. - सहायक 

निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 
एल . एस . लष्कर , 

प्रमाणित करतात “ न्यु श्री स्वामी समर्थ" को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सहायक निबंधक , 

सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २१ , हिस्सा नं . ( पार्ट ), प्लॉट नं . ३, कात्रप , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 

बदलापूर ( पूर्व), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक 

टीएनए / एएमबी/ एचएसजी /( टीसी) / २५७८५ / २०१३-१४ / सन २०१३ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
यांजकडून 

१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१ / ११२ ९ / सन २०१३. - सहायक आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये आणि 
निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) 
प्रमाणित करतात “ सानिका " संकल्पसिद्धी बिल्डींग नं . ८ , को 

अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ३६ , हिस्सा नं . १ सिटी 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
सर्वे नं. ३६ ९, मौजे कुळगांव, बदलापूर ( पूर्व), ता . अंबरनाथ, 

एल . एस . लष्कर, 
जि . ठाणे , संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एएमबी/ एचएसजी /(टीसी ) / 

अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक, 
२५६ ९ २ / २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर , २०१३ व 

दिनांक १ नोव्हेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ, 


. 


- 


~ 


- 


३२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ३-९, २०१ ९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका 

नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी / एचएसजी / (टीसी) / २५६ ९ ७ / २०१३ 
यांजकडून 

१४ / सन २०१३, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ १०८७ / सन २०१३. - सहायक 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 

१२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम 
प्रमाणित करतात “ ओम साई कॉम्प्लेक्स ई-विंग ", को - ऑपरेटिव्ह 

क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं. ३७, हिस्सा नं . २ ए, प्लॉट नं . १ असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
ते ७, रामनगर , कात्रप , शिरगाव , बदलापूर (पूर्व), ता . अंबरनाथ , 

आहे. 
जि . ठाणे, संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी/ (टीसी ) / 
२५७८४/ २०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१३ व 

एल . एस . लष्कर, 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३. सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका 
चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

यांजकडून 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-२ / १११६ / सन २०१३. - सहायक 
संस्था " असे आहे . 

निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करतात , “ ब्लू सफायर " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

लि ., सर्व्हे नं . ६१ , हिस्सा नं . १ ( पैकी ), प्लॉट नं . ५ , रमेशवाडी , 
एल . एस . लष्कर , 

बदलापूर ( प.), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
अंबरनाथ, 

सहायक निबंधक , 

एएमबी / एचएसजी /( टीसी) / २५६८ ९ / २०१३-१४ / सन २०१३, दिनांक 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१३ . सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. २५ ऑक्टोबर, २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ यांजकडून 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२ / १०२६ / सन २०१३. - सहायक संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
प्रमाणित करतात , “ श्री दत्तप्रभा " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
लि ., सर्व्हे नं . ७३, हिस्सा नं . ६, प्लॉट नं . १७ व १८ , रमेशवाडी , 
सोमनाथ डेअरीजवळ , बदलापूर गांव रोड, कुळगांव , बदलापूर 

एल . एस . लष्कर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 
( पश्चिम ), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे , ही संस्था नोंदणी क्रमांक 

दिनांक २५ ऑक्टोबर , २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 
टीएनए / एएमबी / एचएसजी/ (टीसी) / २५६८१ / २०१३-१४ / सन २०१३, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका 

यांजकडून 
१९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-४ / १०३७ / सन २०१३. - सहायक 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 

निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 

प्रमाणित करतात , “ गणेश व्हिला " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 

लि ., सर्व्हे नं . ७ ए, हिस्सा नं . ४( पैकी), प्लॉट नं . ३, जाधव कॉलनी , 
" भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

कृष्ण मंदिराजवळ , बेलवली , 

बदलापूर ( प . ), ता . अंबरनाथ , 
जि . ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए / एएमबी/ एचएसजी /( टीसी) / २५६ ९ ३ / 
एल . एस . लष्कर, 

२०१३-१४ / सन २०१३, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) कलम 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
तालुका . 

कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ यांजकडून चे नियम क्रमांक १० (१ ) सदर अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ / सन २०१३. - सहायक 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 

संस्था ” असे आहे. 
प्रमाणित करतात , “ श्री बालाजी हाईटस् " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 

एल . एस . लष्कर, 
सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९ , हिस्सा नं . ४ ए/ ११, प्लॉट नं . ११ व 

सहायक निबंधक , 
१२ , शिरगाव, बदलापूर ( पूर्व), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे, संस्था 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका . 


- 


- 


अंबरनाथ , 


३३ 


३ 


. 


अंबरनाथ , 


कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३- ९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत यांजकडून 
यांजकडून 

क्रमांक सनिक / बी -१/ ६१२ / २०१३. - नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी-४ / १०३५ / सन २०१३. - सहायक 

केजेटी / एचएसजी/ (टिसी )/ २८१८ / २०१३-२०१४ सन २०१३ दिनांक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ या प्रमाणपत्राद्वारे 

२१ ऑक्टोबर २०१३ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . 
प्रमाणित करतात , “ प्रदय बिल्डींग सी टाईप " विंग सी -२ , 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., गट नं . ८( पैकी), व्हिलेज 

रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , समृद्धी कॉम्प्लेक्स 
मांजी, बदलापूर (प.), ता . अंबरनाथ, जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक 

गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, बी ९ ते बी -१० . गारपोली, ता . 
टीएनए / एएमबी /एचएसजी/ (टीसी )/ २५६९ ५ / २०१३-१४ / सन २०१३, 

कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) अनव्ये आणि 

नियम १९ ६० वा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ भाडेकरू 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) सहभागीदारी सहकारी संस्था ” उप वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

कर्जत , 

भै . द. अहिरे , 
एल . एस . लष्कर , 

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , अंबरनाथ 

तालुका. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

क्रमांक सनिक / बी -१/ ६१८ / २०१३. - क्रमांक आरजीडी / केजेटी / 
क्रमांक सनिक / वी -१/ ५०४ / २०१३ क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/ ( ट्सी )/ २८२२ / २०१३-२०१४ , सन २०१३ दिनांक २८ 
एचएसजी /टीसी / २७५२/ २०१२-२०१३ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , ऑक्टोबर २०१३ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
सहकारी संस्था, कर्जत, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्हिजन ग्लोरी गृहनिर्माण 
की , वास्तू एव्हेन्यू ओ.बी.सी. विंग गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, 

सहकारी संस्था मर्यादित, भिसेगाव, ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था 
मुंद्रे, कर्जत , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१ ) 
संस्था अधिनियम , क्रमांक २४ यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात 

अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० वा नियम १०(१ ) अन्वये 
संस्था नियम, १९ ६० वा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

तिचे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था " उप 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
“ गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
कर्जत , 

भै . द . अहिरे , कर्जत, 

भै . द . अहिरे, 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१३ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ता . कर्जत, जि . रायगड. 

कर्जत . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

कमांक सनिक / बी -१ / ६१४ / सन २०१३ क्रमांक आरजीडी / केजेटी / क्रमांक सनिक / बी -१/ ६०८ / २०१३.- क्रमांक आरजीडी / केजेटी / 
एचएसजी /(टिसी )/ २८१९ / २०१३-२०१४ , सन २०१३ दिनांक २१ एचएसजी / (टिसी) / २८२१ / २०१३-२०१४ / सन २०१३, दिनांक २१ 

ऑक्टोबर २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . ऑक्टोबर २०१३ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , समृद्धी कॉम्प्लेक्स 

रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , समृद्धी कॉम्प्लेक्स 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , बी-१६ ते बी-१८ , गारपोली , 

गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , बी -६ ते बी -८ , गारपोली , 
कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

ता . कर्जत, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त 

क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० वा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
सहकारी संस्था ” उप वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे 

१ ९ ६० वा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
करण्यात आले आहे . 

सहकारी संस्था ” उप वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे 

करण्यात आले आहे . 

भै . द. अहिरे, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 

भै . द . अहिरे , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


“ 


" 


ता . 


कर्जत , 


कर्जत . 


कर्जत . 


~ 


" 


. 


कर्जत . 


डोंबिवली, 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

क्रमांक सनिक / बी-१ / ६१० / सन २०१३, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी / ६७८ / सन २०१२. - उप निबंधक , 
केजेटी/ एचएसजी/( टीसी)/ २८२० / २०१३-२०१४ / सन २०१३. - सहायक 

सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , राज- वैभव 
निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , समृद्धी कॉम्प्लेक्स , गृहनिर्माण सहकारी संस्था 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम ) / 
मर्यादित , अ २६ ते अ-२९ , गारपोली , ता . कर्जत , जि . रायगड ही एचएसजी/ (टिसी)/ २४४ ९ ६ / सन २०१२, सर्व्हे नं . १२३ ( नवीन ), 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , क्रमांक २४ यांच्या कलम १७८ अ ( जुना) हिस्सा नं . २८ , सर्व्हे नं . १२७ ( नवीन), २५ ( जुना) 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 

हिस्सा नं . १, २, ३, सर्व्हे नं . १२८ ( नवीन ), २३ ( जुना ) हिस्सा 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चा नियम १० (१ ) 

नं . १ २, सर्व्हे नं . १२९ ( नवीन), २४ ( जुना) हिस्सा नं . ४ (प), 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था 

५ व्हिलेज चोळे , गणेशनगर , 
उप वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले 

चर्चजवळ , सुभाषरोड , डोंबिवली 
आहे . 

( पश्चिम ), ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
कर्जत , 

भै . द. अहिरे , 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ . सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

संस्था " असे आहे. 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ४८० / सन २०१२. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , साई 

आर. जी . गायकवाड , 
दत्तकृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
( डीओएम ) / एचएसजी / (टिसी) / २४४ ९ २/ सन २०१२, सर्व्हे नं . ११३, 

उप निबंधक , 
प्लॉट नं . ११, सिटीएस नं . ३५६१ ते ३५६६, शास्त्रीनगर डोंबिवली दिनांक २० डिसेंबर २०१२ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
( पश्चिम), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / सन २०१२. - उप निबंधक , 
१२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १ ) अन्वये 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , धनश्री 
तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

प्रथमा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

( डीओएम )/ एचएसजी /(टिसी )/ २४४ ९९ / सन २०१२, सर्वे नं . १० , 
आर. जी . गायकवाड , 

हिस्सा नं . २/१२ व २/२० , मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व) , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ५८५/ सन २०१२. - उप निबंधक , 

१९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सुचित करीत आहे की , कृष्ण असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
पिंगाक्ष, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

करण्यात आले आहे. 
(डीओएम ) / एचएसजी /(टिसी) / २४४ ९ ४ / सन २०१२, प्लॉट नं . २८ 
बी , ओल्ड सर्वे नं . १७७ बी ( पी ), न्यु सर्व्हे नं . ११९, गणेश नगर , 

आर. जी . गायकवाड , 
मौज - चोळे , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त दिनांक ३१ डिसेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 

आर . जी . गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


. 


